Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ४१ ] 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


१ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही . 


. 


, 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
नियम व आदेश 

बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर १-१३ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


1 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५१ . 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

अधिसूचना -३ 


5 


I 


क्रमांक २५८५ - नापावि ( द ) -ना - चिशा अधिसूचना - ३-२०२१. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ च्या कलम ५ , ६ 
व ७ आणि नियम ३ नुसार पाणी वापर संस्थांना , गुरुत्वाकर्षणाने वाहणा - या पाण्याच्या वड्ध लघु प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाची निश्चिती पाणी 
वापर संस्थेनिहाय करून देण्यासाठी मी , रा . ना . ढुमणे , कार्यकारी अभियंता , नागपूर पाटबंधारे विभाग ( द ) , नागपूर याद्वारे घोषित करतो की , वडध 
प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांना वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत आहे आणि असे सूचित करतो की , पाणी वापर संस्थानिहाय अद्ययावत 
नकाशे लाभधारकांची यादी त्याचे लाभक्षेत्र हे ग्रामपंचायत , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , सिंचन उपविभाग व विभागीय कार्यालयात 

सूचना 
फलकावर पहाणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे 
ना . - एक -१ ( १६२३ ) . 

( १ ) 


. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


, 


( 
१ 
) 


त्याअर्थी , मी , रा . ना . ढुमणे , कार्यकारी अभियंता , नागपूर पाटबंधारे 
विभाग ( द ) , नागपूर याद्वारे घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम यंत्रणा 
वैयक्तिक शेतीधारकास किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा - या शेतक - यास 
पाणी पुरवठा करणार नाही आणि आणि केवळ सहकारी पाणी वापर 
संस्थेमार्फतच पाणीपुरवठा केल्या जाईल . पाणी वापर संस्थांचे सर्व बंधने 
सर्व लाभधारकांवर व लाभक्षेत्र धारण करणा - यांवर बंधनकारक राहील 


( ४ ) 
हे . आर 
०३६ 


२३/१ 
२३/२ 


१६२ 


२४ 


० ७८ 


४५ 


२०२ 


४६ 


२०२ 


४७ 


२०२ 


कोणत्याही लाभधारकास किंवा व्यक्तिस या अधिसूचनेसंबंधी किंवा 
त्याच्या भागासंबंधी हरकत असल्यास ही अधिसूचना राजपत्रात घोषित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत संबंधिताने , मा . अधीक्षक 
अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नागपूर यांच्याकडे 
लेखी निवेदन द्यावे . 


एकूण 


४३३७ 


११३ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : वडध लघु प्रकल्प , तह . उमरेड , जि . नागपूर , . 

( मुख्य कालवा व त्यावरील वितरिका ) 
पाणी वापर संस्थेचे प्रस्तावित नाव व पत्ता : -जय श्रीकृष्ण 
पाणी वापर संस्था , वडध , मौजा वडध , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 


कुलाबा ४२/१ 
उजवा -१ ४२/२ 
सा . क्र .७८० मी . ४२/३ 


१ ९ ३ 


११४ 


४१ 


१४४ 


४० 


१६१ 


३८ 


१२१ 


०४१ 


मुख्य कालवा / 
वितरीकालघु 
कालवा 


विमोचक 
क्रमांक 


सर्वे / गट नं . पा.वा. 

संस्थेचे क्षेत्र 


३७ 
३६/१ 


० ८५ 


३६/२ 


१६२ 


सर्व्ह / गट नं . क्षेत्र ( सी.सी.ए. ) 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


एकूण 


११३४ 


. 


आर 


मौजा वडध 


३५ 


१३८ 


कालवा उपसा 


१ 


१११ 


कुलाबा 

उजवा -२ 
सा . क्र . ११२० मी . 


३४/१ 


मुख्य 
कालवा 


० ७८ 


२ 


१०१ 


० ७ ९ 


३४/२ 
३३/१ 


3 


१०१ 


१७१ 


४ 


१०० 


३३/२ 


२५३ 


५ 


१८६ 


६ 


२६७ 


एकूण 


७ १ ९ 


o w su 


७ 


१५१ 


८ 


१०६ 


३४५ 


१ 


० ५७ 


कुलाबा २५ 

उजवा -३ २६/१ 
सा.क्र . १५६० मी . २७ 


०८१ 


१० 


२२८ 


० ५६ 


११ 


२ ० ९ 


२८ 


०६६ 


१५ 


१ १३ 


२ ९ 


१०१ 


१३ 


२३८ 


३० 


१०१ 


१४ 


१२० 


३१/१ 


०८१ 


१६ 


२०२ 


३१/२ 


० ९ ३ 


१७ 


१७ ९ 


१८ 


१६० 


एकूण 


९ २४ 


१ ९ 


३०० 


२० 


० ८० 


१६२ 


२१ 


१८२ 


कुलाबा २७१ 

उजवा -४ २७२/१ 
सा.क्र . १८ ९ ० मी . २७२/२ 


१५२ 


२२ 


२६४ 


9 00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


२७२/३ 


२०० 


५१५ 


२६ ९ / १ 


१२६ 


कुलाबा २६०/१ 
उजवा -६ 

२६१ 
सा.क्र . २४०० मी . २६२ 


१० ९ 


२६ ९ / २ 


१०० 


१२१ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ 


एकूण 


७४५ 


/ १ / २ / २ / १ 


००४ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ 


०७० 


००२ 


/ १ / २ / २ / १० 
२६ ९ / १ / २ / २७२ 


कुलाबा २५५ 

उजवा -७ २५४/१ 
सा.क्र .२४७० मी . २५४/२ 


० ८१ 


१५५ 


/ १ / २ / २ / ११ 


००२ 


२५४/३ 


१५४ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ / 


२५३ 


२८० 


१/२/२/१३ 


००२ 


२५ ९ 


२४८१ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ / 


१/२/२/२ 


००३ 


एकूण 


३२२१ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ / 


१/२/२/२३ 


१०८ 


कुलाबा 


००२ 


१२८ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ / 


१२७ 


१/२/२/३८ 


० ०२ 


२५६/१ 
उजवा -८ २५६/२ 
सा.क्र . २७०० मी . २५६/३ 

२५६/४ 
२५२/३ 
२५१/१ 
२५१/२ 


०२४ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ 


५२० 


००२ 


२०७ 


१ / २ / २ / ३ ९ 
२६ ९ / १ / २ / २७२ 


२०७ 


/ १ / २ / २ / ४७ 


००२ 


२४६ 


३३२ 


३१४ 


२६ ९ / १ / २ / २७२ 
/ १ / २ / २ / ५४ 
२६ ९ / १ / २ / २७२ / 


२४७/१ 
२४७/२ 


००२ 


३१५ 


२४४ 


१६५ 


२४५ 


११२ 


१/२/२/५५ 


००२ 


एकूण 


२५५ ९ 


एकूण 


८६५ 


१७६ 


० ८६ 


० ८४ 


कुलाबा २६४/१ 

उजवा -५ २६५/१ 
सा.क्र . १ ९ ८० मी . २६६/१ 


२६० 


० ८४ 


०६४ 


१६७ 


२६६/२ 


०६४ 


०८१ 


कुलाबा २५० 

उजवा - ९ २४ ९ / १ / अ 
सा.क्र . ३३६० मी . २४ ९ / १ / ब 

२४ ९ / २ 
२४ ९ / ३ 
२४८/१ 
२४८/२ 
२४८/३ 
२४२/१ 
२४२/२ 


२६६/३ 


०६४ 


१५४ 


२६७/१ 


२६० 


०८१ 


० ८१ 


२६७/२ 


० ८५ 


१२१ 


२७० 


०२१ 


१ ९ ५ 


एकूण 


९ ०४ 


एकूण 


१२ २४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


विमोचकनिहाय गोषवारा 


अनुसूची – चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


विमोचक क्र . / 


( ४ ) 
हे . आर 


सा . क्र . 


सिंचन क्षेत्र 


कालवा उपसा 


कुलाबा 


२३६१ 


५६२ 


( १ ) 


( २ ) 


उजवा -१० 


२३६/२ 


१६० 


( ३ ) 
हे . आर 


सा.क्र .३३८० मी . २३७ 


२०० 


४३३७ 


२३८/१ 


१० ९ 


१ 


७८० मी . 


११३४ 


२३८/२ 


० ९ ५ 


२ 


R 


११२० मी . 


७ १ ९ 


२३८/३ 


० ९ ५ 


3 


१५६० मी . 


९ २४ 


२३ ९ / १ / १ 


३० ९ 


४ 


८६५ 


२३ ९ / १ / २ 


२०२ 


५ 


१८ ९ ० मी . 
१ ९ ८० मी . 
२४०० मी . 


९ ०४ 


२३ ९ / १ / ३ 


२०२ 


६ 


७४५ 


२३ ९ / २ 


१२१ 


७ 


२४७० मी . 


३२ २१ 


२४१ 


०७२ 


८ 


२७०० मी . 


२५ ५ ९ 


१७७ 


० ५० 


९ 


३३६० मी . 


१२ २४ 


१७६ 


१३१ 


१० 


३३८० मी . 


२३०८ 


११ 


३४४० मी . 


२६ ४५ 


एकूण 


२३ ०८ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण सिंचन क्षेत्र . . २१५ ८५ 


पुच्छ कुलाबा 


१ ९ २ 


१३७ 


सा . क्र . 


१ ९ १ / १ 


१ १७ 


३४४० मी . 


१ ९ १ / २ 


१ १७ 


१ ९ ० 


१ ९ ३ 


रा . ना . ढुमणे , 
कार्यकारी अभियंता , 


१८ ९ / १ / अ 


१८८ 


१८ ९ / १ / ब 


० ८१ 


नागपूर पाटबंधारे 


नागपूर : 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ . 


विभाग ( दक्षिण ) , नागपूर . 


, 


१८ ९ / २ 


०४० 


१८८ 


३८५ 


१८७ 


१ ९ २ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५२ . 


. 


१८६ 


१ ९ ३ 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


१८५ 


१६० 


MMISF ACT , 2005 . 


१८३ 


१०६ 


Notification - III 


१८२ 


१०६ 


१८१ 


२८१ 


१८० 


१४८ 


१७ ९ 


०७० 


१७८ 


१३१ 


No. 2585 - NID ( S ) N - DB - Noti.3-2021. 

Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water User Association ( WUAS ) 
on hydraulic basis and as per administrative conve 
nience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the 
MMISF Act , 2005 , I , R.N.Dhumane , Executive 
Engineer , Nagpur Irrigation Division , ( South ) Nagpur 
hereby , delineate Area of Operation of following 
WUAs and direct that the certified copy of 


एकूण 


२६ ४५ 


1 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण सिंचन क्षेत्र 


२१५ ८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


1 


SCHEDULE- Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 
H.A. 


18 
19 
20 
21 
22 
23/1 
23/2 


the updated map and list of land holders and / or oc 
cupiers of said WUAs shall be displayed on the 
notice board of the offices of concerned Gram 
Panchayat , Tahsil Offices , Irrigation Section , Sub 
Division and Division and at other prominent public 
places . 

Now , therefore , I , R. N. Dhumane , Executive 
Engineer , Nagpur Irrigation Division , ( South ) , 
Nagpur also hereby declare that no water should 
be supplied by the Appropriate Authority to an 
individuals holder or occupier of such land and 
that system of supply of water through Water User's 
Association shall be binding on all the holders and 
occupiers of the land under Management of Irriga 
tion System By Farmers . 

Any person affected by this notification of part 
thereof , may within thirty days from the date 
of publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , and Administrator Command Area De 
velopment Authority , Nagpur . 

SCHEDULE 
Name of Project : Wadadh Mionr 
Project , Tah.Umred Dist . Nagpur 

( Main Canal & Its Minor ) 
Name and Address of the WUA : Jay 
Shrikrushna Water Users Association , Wadadh , 

Tah - Umred , Dist . Nagpur . 


160 
300 
0 80 
1 82 
264 
0 36 
1 62 
0 78 
202 
202 
202 


24 


45 
46 
47 


Total .. 


43 37 


Main 
Canal 


OR 1 42/1 
R. D. 780 M. 42/2 

42/3 
41 
40 
38 
37 
36/1 
36/2 


1 13 
1 93 
1 14 
1 44 
161 
121 
041 
0 85 
1 62 


Total .. 


11 34 


Main Canal / Offtake Villagewise Survey No./Gut No. 

Minors Number Wise Area of WUA 


Survey / 
Gut No. 


Area 
( C.C.A. ) 


OR 2 35 
R.D. 1120 M. 34/1 

34/2 
33/1 
33/2 


1 38 
0 78 
0 79 
1 71 
253 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
HA 


Total .. 


7 19 


Wadadh 


Canal Lift 


Main 
Canal 


NMOON 


OR 3 25 
R. D. 1560 M. 26/1 

27 
28 
29 
30 
31/1 
31/2 


3 45 
0 81 
0 56 
066 
101 
101 
0 81 
093 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
13 
14 
16 
17 


1 11 
101 
101 
100 
1 86 
267 
151 
1 06 
0 57 
2 28 
209 
1 13 
2 38 
1 20 
202 
1 79 


Total .. 


9 24 


OR 4 271 
R. D. 1890 M. 272/1 

272/2 


162 
1 52 
1 00 


272/3 


200 


ना . - एक -२ ( १६२३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


, 


( 
1 
) 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 


( 1 ) 


( 4 ) 
H.A. 


( 4 ) 


H.A. 


269/1 


1 26 
1 


267/2 


0 85 


269/2 


100 


270 


021 


269/1/2/272 


/ 1 / 2 / 2 / 1 


004 


Total .. 


904 


269/1/2/272 


/ 1 / 2 / 2 / 10 


002 


OR 6 


260/1 


5 15 


R.D.2400M . 261 


1 09 


269/1/2/272 


262 


1 21 


/ 1 / 2 / 2 / 11 


002 


269 / 1 / 2 / 272 / 


Total .. 


745 


1/2/2/13 


002 


269 / 1 / 2 / 272 / 


OR 7 


255 


0 70 


1/2/2/2 


003 


R. D.2470M . 254/1 


081 


269 / 1 / 2 / 272 / 


254/2 


1 55 


1/2/2/23 


002 


254/3 


1 54 


269 / 1 / 2 / 272 / 


253 


2 80 


1/2/2/38 


002 


259 


24 81 


269/1/2/272 


1/2/2/39 


002 


Total .. 


32 21 


269/1/2/272 


/ 1 / 2 / 2 / 47 


002 


OR 8 


256/1 


1 08 


269/1/2/272 


R. D.2700M . 256/2 


1 28 


/ 1 / 2 / 2 / 54 


002 


256/3 


1 27 


269 / 1 / 2 / 272 / 


256/4 


0 24 


1/2/2/55 


002 


252/3 


52 


251/1 


207 


Total .. 


8 65 


251/2 


207 


246 


3 32 


OR 5 


264/1 


086 


247/1 


3 14 


R. D. 1980M . 265/1 


260 


247/2 


3 15 


266/1 


064 


244 


165 


245 


266/2 


1 12 


064 


266/3 


064 


Total .. 


25 59 


267/1 


260 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE- Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


SCHEDULE- Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 
H.A. 


( 1 ) 


( 4 ) 
H.A. 


OR 9 


250 


1 76 


1 06 


R. D. 3360 M. 249 / 1 / A 


182 
181 
180 


0 84 
0 84 


281 


249 / 1 / B 
249/2 
249/3 


1 48 
0 70 


179 


167 
0 81 


178 


1 31 


154 


248/1 
248/2 


0 81 


Total .. 


26 45 


248/3 


081 


242/1 


1 21 


Total Area of CCA .. 


215 85 


242/2 


1 95 


Total .. 


12 24 


OUTLETWISE ABSTRACT 


R. D. No. 


CCA 


562 


OR 10 236/1 
R. D. 3380 M. 236/2 

237 


Outlet No. 
Canal Lift 

( 1 ) 


1 60 


( 2 ) 


200 


238/1 


( 3 ) 
H.A. 
43 37 
11 34 
7 19 


1 


780 M. 


1 09 
0 95 
0 95 
309 


2 


238/2 
238/3 
239/1/1 
239/1/2 
239/1/3 


1120 M. 


3 


9 24 
8 65 


202 


4 


2 02 


5 


904 


239/2 


1 21 


6 


241 


0 72 


7 


1560 M. 
1890 M. 
1980 M. 
2400 M. 
2470 M. 
2700 M. 
3360 M. 
3380 M. 
3440 M. 


745 
32 21 
25 59 


177 


8 


050 
131 


176 


12 24 


9 
10 


23 08 


Total .. 


23 08 


11 


26 45 


1 37 


Total Area of CCA .. 


215 85 


1 17 


Tail Outlet 192 
R. D. 3440 M. 191/1 

191/2 
190 
189 / 1 / A 
189 / 1 / B 


1 17 
1 93 
1 88 


0 81 


R. N. DHUMANE , 


189/2 


040 


188 


3 85 


Nagpur : 
Dated the 28th September 


187 


1 92 


Executive Engineer , 

Nagpur Irrigation 
Division ( S ) , Nagpur . 


186 


193 


2021 . 


185 


1 60 


183 


1 06 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


, 


( ७ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर 
यांचे कार्यालयीन आदेश क्र . आस्थापना - बदली - वर्ग - ३ 
मु.लि.स .अश्रेणी - २-१८०६-२०२१ , दिनांक ० ९ - ०८-२०२१ . 

- . 


आदेश 


1 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५३ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ९०१-२०२१ . - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ संकल्प बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , किटाळी ता . लाखनी , जि . भंडारा ” ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतूदीनुसार 
नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी एलकेएन 
जीएनएल - १२३०-२०२१ , दिनांक १३-०९ -२०२१ आहे . 


क्रमांक सनिबं - नियमन - अवसायन संस्था अशतः आदेश बदल -३७ ९ 


२०२१. 


1 


, 


, 


, 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


1 


वाचले क्र . ( ७ ) नुसार श्री . एस . बी . येवले , मुख्य लिपीक , ता . 
बल्लारपूर यांचे प्रशासकीय कारणास्तव सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ता . भद्रावती येथे स्थानांतरण झालेले असल्यामुळे तसेच सदरचे 
आदेशात दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी कार्यमुक्त करण्यात आलेले 
आहे . त्यामुळे या कार्यालयाचे वर नमूद केलेल्या वाचले क्र . ( ६ ) आदेशामध्ये 
अंशतः बदल करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( ९ ) व महाराष्ट्र शासन सहकार , व पणन वस्त्रोद्योग 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , एम . डी . मेश्राम , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . बल्लारपूर या आदेशान्वये अधिसूचित करते की , 
भाऊशिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , बल्लारपूर , र.नं. ३२१ या 

, 
संस्थेचे अवसायक श्री . एस . बी . येवले , मुख्य लिपीक , बल्लारपूर यांचे 
ऐवजी श्री . एस . डी . शेळकी , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ , बल्लारपूर 
यांची सदर्ह संस्थेचे अवसायक म्हणून याद्वारे नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . सदरचा आदेश आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी देत आहे . 


७ 


, 


प्रमोद प्र . हुमणे , 


सहाय्यक निबंधक , 


लाखनी : 


सहकारी संस्था , 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 


ता . लाखनी . 


, 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५४ . 


. 


वाचले : ( १ ) या कार्यालयाचा अंतरीम आदेश क्र . सनिब - वि -३ अवसायन 

अंतरीम आदेश ३०८-२०१३ , दिनांक २७-०२-२०१३ . 


श्री . एस . डी . शेळकी , सहकार अधिकारी , श्रेणी -२ , बल्लारपूर यांनी 
स्वतःचे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदई संस्थेचे अवसायक म्हणून 
कामकाज करावे व संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी कार्यवाही करावी . 


( २ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिब - नियमन - अवसायक 

. 
नियुक्ती - कलम १०२ व १०३ - अंतीम आदेश - ३४५-१३ , दिनांक 


३०-३-२०१३ . 


( ३ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश क्र . सनिब - वि - ३ - अवसायन 
अंतिम आदेश -१३३-२०१४ , दिनांक २७-०३-२०१४ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५५ . 
वाचले : ( १ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिब - नियमन - अवसायक 

नियुक्ती - कलम १०२ व १०३ - अंतीम आदेश - २८२-१३ , दिनांक 
२६-०२-२०१३ . 


( ४ ) या कार्यालयाचा अवसायक अंशतः अंतिम आदेश बदल 
क्र . सनिब - नियमन - अवसायन - विर्सजक संस्था कलम १०२ व 


( २ ) या कार्यालयाचा अवसायक अंशतः अंतिम आदेश बदल 
क्र . सनिब - नियमन - अवसायन - विर्सजक संस्था कलम १०२ व 
१०३-७०७-२०१८ , दिनांक ०७-०६-२०१८ . 


१०३-७१९ -२०१८ , दिनांक ०७-०६-२०१८ . 


( ५ ) या कार्यालयाचा अवसायक अंशतः अंतिम आदेश बदल 
क्र . सनिब - नियमन - अवसायन संस्था - आदेश अंशतः बदल 


( ३ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर 
यांचे कार्यालयीन आदेश क्र . आस्थापना - बदली - वर्ग - ३ 
मु.लि.स.अश्रेणी - २-१८०६-२०२१ , दिनांक ० ९ - ०८-२०२१ . 


५७ ९ -२०२० , दिनांक १८-०९ -२०२० . 


आदेश 


( ६ ) या कार्यालयाचा अवसायक अंशतः अंतिम आदेश बदल 
क्र . सनिब - नियमन - अवसायन संस्था - आदेश अंशतः बदल 


क्रमांक सनिबं - नियमन - अवसायन संस्था अशतः आदेश बदल - ३८७ 


- 


२०२१. 


६७ ९ -२०२० , दिनांक २६-११-२०२० . 


वाचले क्र . ( ३ ) नुसार श्री . एस . बी . येवले , मुख्य लिपीक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , 


शके १ ९ ४३ 


९ 


, 


I 


S 


. 


तथापि , अवसायन कार्यवाही नंतर शिल्लक असलेली मालमत्ता / दावा 
याबाबतची कार्यवाही करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ सहवाचन नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्री . व्हि . एस . 
पाटील , मुख्य लिपीक अंतर्गत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . 
गडचिरोली , यांची सदरील संस्थेचे प्रापक / परिरक्षक ( रिसीवर / कस्टोडीयन ) 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


, 


1 


ता . बल्लारपूर यांचे प्रशासकीय कारणास्तव सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ता . भद्रावती येथे स्थानांतरण झालेले असल्यामुळे तसेच सदरचे 
आदेशात दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी कार्यमुक्त करण्यात आलेले 
आहे . त्यामुळे या कार्यालयाचे वर नमूद केलेल्या वाचले क्र . ( २ ) आदेशामध्ये 
अंशतः बदल करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 

चे 
कलम १०३ ( ९ ) व महाराष्ट्र शासन सहकार , व पणन वस्त्रोद्योग 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . १४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , एम . डी . मेश्राम , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . बल्लारपूर या आदेशान्वये अधिसूचित करते की , 
काँग्रेसनगर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , बल्लारपूर , र.नं. ११ ९ या 
संस्थेचे अवसायक श्री . एस . बी . येवले , मुख्य लिपीक , बल्लारपूर यांचे 
ऐवजी श्री . एस . डी . शेळकी , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ , बल्लारपूर 
यांची सदई संस्थेचे अवसायक म्हणून याद्वारे नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . सदरचा आदेश आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी देत आहे . 


सदरील आदेश आज दिनांक ३० जून २०२१ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


, 


f 


f 


दिनांक ३० जून २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५७ . 


आदेश 


क्रमांक सनिगड - विनियम - अवसायन - नोंदणीरद्द - २५५-२०२१. 


f 


श्री . एस . डी . शेळकी , सहकार अधिकारी , श्रेणी -२ , बल्लारपूर यांनी 
स्वतःचे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदर्ह संस्थेचे अवसायक म्हणून 
कामकाज करावे व संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी कार्यवाही करावी . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ च्या 
तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहाकर व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७ 
१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , नितीन मस्के , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , 
तालुका गडचिरोली , जि . गडचिरोली याद्वारे दि विदर्भ लघुवेतन कर्मचारी 
सहकारी संस्था , ता . जि . गडचिरोली , र . नं . ३०५ ता . जि . गडचिरोली 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले असून ती निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


I 


एम . डी . मेश्राम , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
ता . बल्लारपूर . 


, 


, 


बल्लारपूर : 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५६ . 


आदेश 


क्रमांक सनिगड - विनियम - अवसायन - नोंदणीरद्द - २५६-२०२१. 


तथापि , अवसायन कार्यवाही नंतर शिल्लक असलेली मालमत्ता / दावा 
याबाबतची कार्यवाही करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ सहवाचन नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्री . व्हि . एस . 
पाटील , मुख्य लिपीक अंतर्गत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . 
गडचिरोली , यांची सदरील संस्थेचे प्रापक / परिरक्षक ( रिसीवर / कस्टोडीयन ) 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


सदरील आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०२१ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ च्या 
तरतुदीनूसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहाकर व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७ 
१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , नितीन मस्के , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , 
तालुका गडचिरोली , जि . गडचिरोली याद्वारे किसान ग्रामविकास अन्न 
प्रक्रिया सहकारी संस्था , मर्या . , गडचिरोली , र . नं . ३४३ ता . जि . 
गडचिरोली या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून ती निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले 
आहे . 


, 


एस . एम . फुटाणे , 
सहाय्यक निबंधक , 


गडचिरोली : 


सहकारी संस्था , 


दिनांक ३० जुलै २०२१ . 


ता . गडचिरोली . 


ना . - एक -३ ( १६२३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 

१ 


, 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


मंगळवार , ऑक्टोबर ५ , २०२१ / आश्विन १३ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , यांजकडून 


, 


, 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये. 

क्रमांक उजिभू - मं.अ. - कावि - १७४-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग , अधिसूचना क्र . एमआयएस - ११ 
२०१४ - सी.आर . ७७ - ए -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदई अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करताना [ सदर्ह कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झेड - अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे , त्याअर्थी , 
अनुसूची - एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची - दोनमध्ये नमूद 

केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यात यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये नमूद 

केलेले आहे 
आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाचमध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे . ) : 

त्याअर्थी , सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


११ 


, 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० , उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( छ ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , गाव मांगली , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर , प.ह.नं. ८७ . 

, , 


अनुक्रमांक 


सव्र्हे क्र . किंवा गट क्र . 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


C3 


०१२ 


एकूण संपाद 


संपादनाखालील क्षेत्र 


० १२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसेखुर्द प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 


: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या नक्षी शाखा कालव्यावरुन निर्गमित लघु कालवा एल ४ , 
सा . क्र . ४५७५ मी . च्या बांधकामाकरिता भूसंपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


: 


: सदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर - भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील अंदाजे १ , ९ ०,००० हे . आर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळेल . 


अनुसूची - तीन 


- 


प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 


: पर्यावरण व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन मेमोरन्डम 
क्र . जे -११०१६ ( ७ ) -८४ - ईएन ५-१अ , दिनांक ३ फेब्रुवारी १ ९ ८८ अन्वये या प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे नाहरकत मिळालेले असल्याने नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


, 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 

१ 


, 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . अधिका - याचे नाव , पदनाम 


: निरंक 


ब . अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 


: निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 

विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयात 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

नागपूर . 


६ 


गुरुवार , ऑक्टोबर ७ , २०२१ / आश्विन १५ , शके १ ९ ४३ 


, 


1 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक विकाअ १११५ - प्र . क्र . ८८ - का . ५ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक एमएजी - कार्या - ८ - टे .३ - सां.ले -१०४ ९ - २०२१. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजय गुल्हाने , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर खालील अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या नगर परिषद , गडचांदुर येथील नवनियुक्त एकूण सदस्य १८ व नामनिर्देशित ०२ सदस्य असे एकूण २० सदस्यांची पदसिद्ध विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांची हि नियुक्ती , नियुक्ती आदेशापासून ५ वर्ष किंवा विद्यमान नगर परिषद बरखास्त होणे किंवा 
पद संपूष्टात येणे यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची हि नियुक्ती 
वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात 
आणण्यात आल्यास पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधीत पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांचे 
कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे खालीलप्रमाणे कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 

( अ ) साक्षांकनाचे काम : -साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्क्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 
स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे . तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास 
साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 

( ब ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 
( क ) ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उपस्थित राहू नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १४-२० , २०२१ / आश्विन २२-२८ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


, 


, 


( २ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकीत केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 
मागणी पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या 
वरील कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही 

( ४ ) प्रत्येक पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे . 

( ५ ) खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदुर नगर परिषद येथील निर्वाचित एकूण १८ सदस्य व नामनिर्देशीत २ सदस्य 
असे एकूण २० सदस्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


सदस्यांचे नाव 


नोंदणी क्रमांक 


( ३ ) 


१ 


२०२१ / १३ / ४५५८११३३ ९ ६१० / ०१ 


२०२१ / १३ / २२७५७१ ९ ५५५६ ९ / ०२ 


२०२१ / १३ / ९ २२१२५७०१२८० / ०३ 


४ 


२०२१/१३/४२६६५८६०७०२६/०४ 


राहुल ताकसांडे 


२०२१ / १३ / ५६८० ९ ४०६८ ९ २२ / ०५ 
२०२१/१३/६७३३७७४०२८६८/०६ 
२०२१ / १३ / ३०८ ९ ८५ ९ ४८ ९ ५४ / ०७ 


७ 


२०२१/१३/३२३८३४७२०४४७/०८ 


२०२१ / १३ / ४५१६५५८४६४४१ / ० ९ 


( १ ) 

( २ ) 
सौ . सविता सुरेश टेकाम 
२ श्री . शरद सुरेश जोगी 
३ सौ . अर्चना शिवाजी वांढरे 

श्री . रामसेवक सतुजी मोरे 
५ 

कु . जयश्री 
६ श्री . 

श्री . अरविंद तुकाराम डोहे 

सौ . कल्पना अरुण निमजे 
८ श्री . विक्रम नामदेव येरणे 
९ सौ . अश्विनी सचिन कांबळे 

श्री . अरविंद सुभाष मेश्राम 
११ सौ . वैशाली सुनिक गोरे 
१२ सौ . मिनाक्षी अशोक एकरे 
१३ 

श्री . शेख सरवर शेख शालू 
१४ श्री . राहुल नारायण उमरे 
१५ सौ . रजिया सुल्ताना शेख खाजा 
१६ सौ . सुनिता बंडू कोडापे 
१७ 

श्री . सागर सुरेश ठाकूरवार 
१८ सौ . किरण सुधाकर अहिरकर 
१ ९ श्री . धनंजय सोहनलाल छाजेड 
२० श्री . पापय्या बलराज पोन्नमवार 


१० 


२०२१/१३/४००८४८६०१५०१/१० 


२०२१ / १३ / ९ २०६५ ९ ५७ ९ ४१२ / ११ 
२०२१ / १३ / ७०२६२२४ ९ ७७४ ९ / १२ 


२०२१/१३/२१२८४४१२५७७४/१३ 


२०२१ / १३ / ७ ९ ७०४७४५५०४३ / १४ 


२०२१/१३/४७२१३७५१८५८५/१५ 


२०२१ / १३ / ३ ९ ५८५६३६८१४६ / १६ 


२०२१ / १३ / ६७३ ९ ३ ९ ५७८८३८ / १७ 
२०२१ / १३ / ८८७ ९ ७१६२५२८० / १८ 
२०२१ / १३ / ३८२५१० ९ ४४८४८ / १ ९ 


२०२१ / १३ / ६८८२७६ ९ १८६६७ / २० 


, 


चंद्रपूर : 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


ना . - एक -४ ( १६२३ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


